जिल्हास्तरावर घेण्यात येणाऱ्या महासंस्कृती 
महोत्सवाचे ठिकाण बदल व आयोजन 
कालावधीमध्ये वाढ करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. 
संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.६४०/सां.का.४, दि. २२ डिसेंबर, २०२३ 
२. सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.सां.का.सं./संकीर्ण-२०२१/५२४, दि. ३० जानेवारी, २०२४ 
प्रस्तावना :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” निमीत्त उपनिर्दिष्ट क्र. १ अन्वये राज्यातील विविध 
प्रांतातील संस्कृतीचे आदान प्रदान, स्थानिक कलाकारांसाठी व्यासपीठ, लुप्त होत चाललेल्या 
कला व संस्कृतीचे जतन व संवर्धन, तसेच स्वातंत्र्य लढ्यातील ज्ञान अज्ञात लढवयांची माहिती 
इत्यादी बाबी जनसामान्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाच 
दिवसीय महासंस्कृती महोत्सवाचे आयोजन दि. १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत 
करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता, सदर महोत्सवाचे ठिकाण बदल व कालावधीमध्ये वाढ 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात होणाऱ्या सलग पाच दिवसीय महासंस्कृती 
महोत्सवाचे नियोजन मा.पालकमंत्री यांचेशी विचारविनिमय करुन जिल्ह्याच्या ठिकाणी अथवा 
जिल्ह्यामध्ये करण्यास तसेच सदर महोत्सव कालावधीमध्ये दिनांक १० मार्च, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर शासन निर्णयास उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयातील अन्य सर्व 
बाबी यथास्थिती लागू राहतील. 
03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०२०९१६५३०५६२२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 


A N | R O O D H A S U RYA KA N T CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129bScOeb8b 1cd7ff442b988313 


11214458302, postalCod: 1032, st=M: 
D ES H PA N D E rialNumber=0D09B1312327B281B742D56CDO4EE 1899269D4F AAF8899 
1AC3364BDCC437CF37, -ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
Date: 2024.02.09 19:31:29 +05'30' 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.४१/सां.का.४ 


३. उप सचिव (सां.का.४ व अर्थसंकल्प ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व जिल्हाधिकारी 

५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 
६. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

११. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


